श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 
अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांसाठी सन २०२०-२१ 
या आर्थिक वर्षातील माहे डिसेंबर, २०२० ते मार्च, 
२०२१ करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो-२०२०/प्र.क्र.९०/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १८ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२/कोषा-प्रश्ा ५, दि. १२.०२.२०१९. 

३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिळ, २०२०. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.७०/विसयो, 
दि. २३ एप्रिल, २०२०, १८ जून, २०२०, ०२ सप्टेंबर, २०२० व १० नोव्हेंबर, २०२०. 

५. शासन निर्णया, आदिवासी विकास विभाग, क्र.बीयुडी-२०२०/प्र.क्र.६/कार्यासन-६, 
दि.०१७ डिसेंबर, २०२०. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षामध्ये अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ 
सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये १५५,००,००,०००/- (रुपये VHat 
पंचावन्न कोटी फक्त) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद व पावसाळी पुरवणी मागणीद्वारे 
रु.६५,००,००,०००/- (रुपये पासष्ट कोटी फक्त) अशी एकूण रु.२२०,००,००,०००/- इतकी 
तरतूद मंजूर आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूद उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ च्या 
शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना वितरीत करण्यात आली आहे. आता 
अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरीता श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी पावसाळी 
पुरवणी मागणीद्वारे आता श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 
डिसेंबर, २०२०ते मार्च, 2029 या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये ६५,००,००,०००/- (रुपये पासष्ट 
कोटी फक्त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे 
मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा 
अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 


२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्याच्या प्रमाणानुसार करावे. 
सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आले 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो-२०२०/प्र.क्र.९०/विसयो 


३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक टी-५, मुख्य SURAT २२३५-सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, ७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०२) जनजाती 
क्षेत्राबाहेरील उपयोजनांतर्गत योजना (ओटीएसपी), (०२) (०४) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन 
योजना (कार्यक्रम), ५०-इतर खर्च, (२२३५ सी १७२) " या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या 
परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 
तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा 
जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 


५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण 
कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या 
कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या 
कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पार न पाडल्यास, तसेच 
उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची 
संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 
६. हाशासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ६७८/२०२०/व्यय १४, दिनांक 
०३.१२.२०२० अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२१८१६५१४१४२२२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
Sunil Vitthal Ukirade Government of Maharash OU. So al Weta Dep jon t 


2020.12.18 16:56:54 +05'30' 


(सु. वि. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

८. आदिवासी विकास विभाग, कार्यासन-६, मंत्रालय, मुंबई. 

९. सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 

११. निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२०/प्र.क्र.९०/विसयो, दिनांक : १८ डिसेंबर, २०२० 
अनुसूचित जमाती लाभार्थी, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (२२३५ सी १७२) 


(रक्‍कम रुपयात) 
नियंत्रक अधिकारी | डिसेबर, २०२० ते Ard, 

अ.क्र जिल्हा ; 

क्रमांक २०२१ 

is 4 Q 3 
मुंबई शहर ९००२८ 10| 
२ मुंबईउपनगर Noo ५३८०० 
ठाणे Noo3§ ४५७८३०० 
8 रायगड ॥१००१२ ४७८२६३० 
रत्नागिरी Noo3 ८५३०० 
& सिंधुदूर्ग ००१८ ८९७२८ 
पालघर 1००३७ ९७९५८५२२९१ 
कोंकण विभाग १०७५४२०४९ 
नाशिक Nooog 33830089 
९ धुळे ॥१००२६ २७९४५२८२ 
जळगाव ॥००१० ४१४५०७४० 
११ अहमदनगर Noo3o १०७४०८४० 
१२ नंदुरबार ॥१००२७ ९२०६२७३४ 
नाशिक विभाग २६५६३०३५७ 
पुणे Noogo २००३९९३ 
सोलापूर २००१९ १९२९२०० 
सातारा Noo32 fF 0| 
१ सांगली ॥०००८ ३११३८५६ 
र कोल्हापूर १००३९ fF 
पुणे विभाग ७०४७०४९ 
नागपूर ॥१००१४ PF 
१९ वर्धा ००२५ २४२१९१३० 
२ चंद्रपूर Noo24 ५९६३५१८७ 
२१ भंडारा Noo33 a.) 
2 गडचिरोली ॥९००१३ ४६४४८६०० 
गोंदिया ॥१००२४ १६१६८४५१ 
नागपूर विभाग १४६४७१३६८ 
२४ अमरावती १००११ ५०४०१६०० 
२५ अकोला ॥९००४१ ६४३४४०० 
२६ यवतमाळ Nooo ३८४९५७०० 
२ बुलढाणा ००३८ ८२७८७४० 
२८ वाशिम ॥९००२२ | 
fF अमरावती विभाग १०३६१०४४० 
२ औरगाबाद Noo34 २०७६३४२ 
३० बीड Noo38 ७३१७३५९ 
34 नांदेड Noo34 ३९९०९५७ 
३२ परभणी ॥९००१६ fo 
33 उस्मानाबाद Nooo १०९८३६७ 
३४ जालना Nooqy १४९०११२ 
३५ लातूर Nooog २२८३६०० 
हिंगोली ॥९००१७ १४४२००० 
औरंगाबाद विभाग १९२९६९८७३७ 
एकूण ६५००००००० 


